महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडून 
शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांना कापड 
पुरवठा करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित 
करणेबाबत - शुद्धीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः कापड-२००१९/प्र.क्र.२६८/टेक्स २ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ मार्च २०२२. 


वाचा :१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कापड-२०१९/प्र.क्र.२६८/टेक्स २ 
दि.०२ डिसेंबर,२०१९. 


शासन शुद्धीपत्रक - 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.५ 
“वरील क्रमांक १) येथील सर्व सस्थांची उत्पादन क्षमता पाहून त्यांना उत्पादन क्षमतेच्या प्रमाणात 
जवळपास समप्रमाणात पुरवठ्याचे आदेशा देण्यात यावेत. तसेच सर्व संस्थांना कापड पुरवठ्याचे आदेशा प्राप्त 
व्हावेत यासाठी कापड पुरवठ्याचे आदेश देताना चक्रीय पद्धतीचा अवलंब करावा” 
या ऐवजी 


“वरील क्रमांक १) येथील ज्या संस्थांनी कापड पुरवठयाची मागणी स्वत: संपादन केली आहे त्याच 
संस्थेस कापड पुरवठयाचे काम देण्यात यावे. तथापि, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाने स्वत: शासकीय 
/ निमशासकीय कार्यालयाकडून कापड मागण्या संपादन केल्यास अथवा शासकीय / निमशासकीय 
कार्यालयाकडून कापड मागण्या थेट महामंडळाकडे प्राप्त झाल्यास अशा कापड पुरवठ्याचे काम वरील 
क्रमांक १ येथील सर्व सस्थांची उत्पादन क्षमता पाहून त्यांना उत्पादन क्षमतेच्या प्रमाणात जवळपास 
समप्रमाणात पुरवठ्याचे आदेशा देण्यात यावेत व सर्व संस्थांना कापड पुरवठ्याचे आदेशा प्राप्त व्हावेत यासाठी 
कापड पुरवठ्याचे आदेश देताना चक्रीय पद्धतीचा अवलंब करावा” 

असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३०९१५४७०४०९०२ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GAURI RAHUL म an 
MHASKE णा 
(गौरी रा. म्हस्के) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


DFCE42DDF9DA61, 
F6BCB6AB6D6AGESAC3ACS6CSDBF 
IHASKE 


प्रती, 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः कापड-२००१९/प्र.क्र.२६८/टेक्स 2 


२. मा.मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री (वस्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 

आयुक्‍त (FAVE वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या. नवी मुंबई 
निवडनस्ती (टेक्स-२) 


“0 (२ qm 


पृष्ठ २ पैकी २ 


